आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत शासकीय 
आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यासाठी भाजीपाला, मटन, 
चिकन, अंडी, केळी इ. ची खरेदी तसेच शासकीय 
वसतीगृहासाठीचे भोजन ठेके यासंदर्भातील एकसमान 
ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाआझ्ा- २०२०/प्र.क्र.११७/का-१३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ मे, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआडा-२०२०/प्र.क्र.११७/का-१३-अ, 
दिनांक ३० डिसेंबर, २०२० 
2) शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग क्रमांकः शाआडा- २०२०/प्र.क्र.११७/का-१३,दि.२ मार्च, 2023 
3) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.शाआडा-२०२३/प्र.क्र.३१/का-६(८)/२५८६, 
दिनांक १० एप्रिल, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत शासकीय आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी भाजीपाला, मटन, 
चिकन, अंडी, केळी इ. ची खरेदी तसेच शासकीय वसतीगृहासाठीचे भोजन ठेके यासंदर्भातील एकसमान ई- 
निविदा प्रक्रिया आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या स्तरावरुन राबविण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. २ येथील 
दिनांक २ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. प्रस्तुत शासन 
निर्णयामध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याने आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी संदर्भ ३ अन्वये 
सदरील शासन निर्णयामध्ये सुधारणा प्रस्तावित केलेल्या आहेत. त्यास अनुलक्षून संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णयामध्ये सूधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली पार्श्वभूमी विचारात घेता, आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत शासकीय 
आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यासाठी भाजीपाला, मटन, चिकन, अंडी, केळी इ. ची खरेदी तसेच शासकीय 
वसतीगृहासाठीचे भोजन ठेके यासंदर्भातील एकसमान ई-निविदा प्रक्रिया आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
यांच्या स्तरावरुन राबविण्यासंदर्भातील संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास 
या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाच्या विषयामध्ये, प्रस्तावना, पृष्ठ क्र. २ वरील अ.क्र. १, अ.क्र. ७ 
याठिकाणी नमूद केलेली “har” ही बाब वगळण्यात यावी. 

२) संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाच्या पृष्ठ क्र. २ वरील अ.क्र. १ येथे नमूद मजकुराऐवजी, 
“आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय वसतीगृहासाठी भोजन ठेके तसेच शासकीय 
आश्रमशाळांसाठी भाजीपाला, मटन, चिकन, अंडी, केळींचा पुरवठा करण्यासाठी आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत आयुक्‍त, स्तरावरुन त्या त्या प्रकल्प 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझ्ा- २०२०/प्र.क्र.११७/का-१३ 


अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत असलेल्या सर्व आश्रमशाळांकरीता 
एकच प्रकल्प निहाय एकसमान ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी”. 

३) संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाच्या पृष्ठ क्र. २ वरील अ.क्र. ४ येथे नमूद समितीऐवजी, “सदर 
निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी आयुक्‍त (मुख्यालय), आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे.:- 


१) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक | अध्यक्ष 

२) अपर आयुक्त (मुख्यालय), आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक : उपाध्यक्ष 

३) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे - सदस्य 

४) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक - सदस्य 

4) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक | सदस्य 

६) सह आयुक्‍त (शिक्षण), आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक | सदस्य 

७) सह संचालक (वित्त) आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक सदस्य 

८) उप आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक न सदस्य सचिव 


४) संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाच्या पृष्ठ ३ वरील अ.क्र. ५ (अ) येथे नमूद मजकुराऐवजी, “प्रकल्प हा 
भौगोलीक घटक मानुन प्रकल्प निहाय आधारभुत किंमत ठरविणेत यावी”. 

५) संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाच्या पृष्ठ क्र. ४ वरील अ.क्र. १३ येथे नमूद मजकुराऐवजी “निविदेतील 
पुरवठा कालावधी २ शैक्षणिक वर्षासाठी राहील व प्रस्तुत निविदेतील मंजूर न्युनतम दर हे त्यापुढील 
निविदा प्रक्रिया पुर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू राहतील.” 

६) उक्त सुधारणांसह संदर्भ क्र. २ अन्वये विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी. 


२. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०५०८१८३०५४०७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAI 

PARTMENT, postal 1313511, 

30: 1064FSbd3cé 


VIJESING 
FATTESING VASAVE ! 


C12ACSE78F6BE2C672CA1 1B7A9BCE, 
DAAG841 AB! 5030883६72 
cn=VUESING FATTESING VASAVE 

3 


वि. फ. वसावे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२ 
३. माममंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई :- Yoo ०३२. 
. SAAT. Hall, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
५. सर्वमा. विधानसभा सदस्य. 
६. Wd a. विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझ्ा- २०२०/प्र.क्र.११७/का-१३ 


aM: 


अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सरकारी अभियोक्ता, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 


शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

शिक्षण संचालक, (उच्च शिक्षण ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


उप सचिव ( व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मुख्याध्यापक, शासकिय आश्रमशाळा 

सर्व गृहप्रमुख /गृहपाल, शासकिय वसतीगृहे 

निवडनस्ती (का-१३) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


